RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५ , अंक ४४ ] 


शुक्रवार, एप्रिल १२, २०१ ९ / चैत्र २२, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १०१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमान्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यामध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ एप्रिल २०१ ९ 

अधिसूचना 
भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ . 

क्रमांक एफएलडी-२० / २०१९ / प्र.क्र . ३११ / फ - ३.- भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ (१९ २७ चा १६ ) च्या कलम ४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील सोबतच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली जमीन 
राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याबाबत प्रस्तावित असल्याचे घोषित करीत आहे 

अनुसूची 
तालुका जावळी, जिल्हा सातारा 


अ . क्र . गावाचे नाव 


एकूण क्षेत्र 


सर्व्हे नं . / 
गट नं . 
( ३ ) 


उत्तर 


चतुः: सीमा 
पूर्व 
( ६ ) 


( हेक्टर ) 
( ४ ) 


दक्षिण 


पश्चिम 
( ८ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ . 


कास 


४० पैकी 


०.६० 


गट नं . ४० भाग 


गट नं . ४१ 


गट नं . ४० भाग 


गट नं . ४० भाग 


. 


२. उक्त जमिनीस किंवा त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या 
अधिकारांचे, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता याच कलमाच्या खंड ( क ) अन्वये वन जमाबंदी अधिकारी , भोर स्थित पुणे यांची वन 
जमाबंदी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहेत. 

३. उक्त अधिनियमाच्या कलम १७ अन्वये महाराष्ट्र शासन याद्वारे कलमे ११, १२, १५ व १६ अन्वये वन जमाबंदी अधिका-याने दिलेल्या 
कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, सातारा यांची नियुक्ती करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

वीरेन्द्र तिवारी , 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ). 


( १ ) 


भाग चार - अ - १०१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल १२ , २०१ ९ / चैत्र २२, शके १ ९ ४१ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 12th April 2019 


NOTIFICATION 


INDIAN FOREST ACT, 1927 . 

No. FLD - 20/ 2019/C.R.311/F - 3.— In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian 
Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ), the Government of Maharashtra is pleased to declare that it is proposed 
to constitute the land in the Jawali Taluka of the Satara District, specified in the schedule hereto annexed , 
Reserved Forest : 


Schedule 


Taluka Jawali , District Satara 


Sr. 


Village 


Sur. No./ 


Area in 


BOUNDARIES 


No. 
( 1 ) 


Gut. No. 

( 3 ) 


(Hect.) 

(4 ) 


North 

(5 ) 


East 
(6 ) 


South 

(7 ) 


West 

(8 ) 


(2 ) 


1 


Kas 


40 Part 


0.60 


Gut. No. 40 


Gut. No. 41 


Gut. No. 40 


Gut. No. 40 

Part 


Part 


Part 


2. Forest Settlement Officer of Bhor at Pune is hereby appointed , under clause (c ) of the same 
section , to be Forest Settlement Officer to enquire into and determine the existence , nature and extent of 
any rights alleged to exist in favour of any person in or over this land. 

3. Under section 17 of the said Act the Government ofMaharashtra is also pleased to appoint the 
Collector of Satara District to hear appeals from any orders passed by the said Forest Settlement 
Officer under sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIRENDRA TIWARI, 
Additional Principal Chief Conservator of Forests 

(Mantralaya ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, एप्रिल १२, २०१९ / चैत्र २२, शके १९ ४१ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ एप्रिल २०१९ 


अधिसूचना 
भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७. 

क्रमांक एफएलडी. २२ / २०१९ / प्र.क्र . ३१५ / फ - ३.- भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ (१९ २७ चा १६ ) च्या कलम ४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील सोबतच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली जमीन 
राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याबाबत प्रस्तावित असल्याचे घोषित करीत आहे 

अनुसूची 
तालुका जावळी, जिल्हा सातारा 


अ . क्र . गावाचे नाव 


सर्व्हे नं . / 
गट नं ./ भूमापन क्र . 

( ३ ) 


एकूण 

क्षेत्र 
( हेक्टर ) 
( ४ ) 


चतुः 

: सीमा 
पूर्व 
( ६ ) 


उत्तर 
( ५ ) 


दक्षिण 
( ७ ) 


पश्चिम 
( ८ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ . 


म्हसवे 


१२७३ 


०.५६ 


जंगल गट नं . ११७१ गट नं . १२७४ गट नं . १२५४ 


गट नं .१२७२ 


२. उक्त जमिनीस किंवा त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या 
अधिकारांचे, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता याच कलमाच्या खंड ( क ) अन्वये वन जमाबंदी अधिकारी भोर स्थित पुणे यांची वन 
जमाबंदी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहेत . 

३. उक्त अधिनियमाच्या कलम १७ अन्वये महाराष्ट्र शासन याद्वारे कलमे ११, १२, १५ व १६ अन्वये वन जमाबंदी अधिका - याने दिलेल्या 
कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, सातारा यांची नियुक्ती करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वीरेन्द्र तिवारी, 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय) . 


भाग चार - अ - १०१-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल १२ , २०१ ९ / चैत्र २२, शके १ ९ ४१ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 12th April 2019 


NOTIFICATION 


INDIAN FOREST ACT, 1927 . 

No. FLD - 20 / 2019/ C.R.311 /F - 3. - In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest 
Act, 1927 (XVI of 1927 ), the Government of Maharashtra is pleased to declare that it is proposed to 
constitute the land in the Jawali Taluka of the Satara District, specified in the schedule hereto annexed , 
Reserved Forest : 


Schedule 


Taluka Jawali , District Satara 


Sr. 


Village 


Sur . No./ 


Area in 


BOUNDARIES 


No. 
( 1 ) 


No. 
( 2 ) 


Gut No. 

(3 ) 


(Hect.) 

(4 ) 


North 

(5 ) 


East 
(6 ) 


South 

(7 ) 


West 
(8 ) 


1 


Mashave 


1273 


0.56 


Gut No. 1274 


Gut No. 1254 


Gut No. 1272 


ForestGut 
No. 1171 


2. Forest Settlement Officer of Bhor at Pune is hereby appointed , under clause ( c) of the same 
section , to be Forest Settlement Officer to enquire into and determine the existence, nature and extent of 
any rights alleged to exist in favour of any person in or over this land . 

3. Under section 17 of the said Act the Government ofMaharashtra is also pleased to appoint the 
Collector of Satara District to hear appeals from any orders passed by the said Forest Settlement 
Officer under sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIRENDRA TIWARI, 
Additional Principal Chief Conservator of Forests 

(Mantralaya ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, एप्रिल १२, २०१९ / चैत्र २२, शके १९ ४१ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ एप्रिल २०१९ 


अधिसूचना 
भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ . 

क्रमांक एफएलडी.२२ / २०१९ / प्र.क्र . ३१६ / फ -३.- भारतीय वन अधिनियम, १९ २७ ( १९ २७ चा १६) च्या कलम ४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यातील सोबतच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली जमीन राखीव 
वन म्हणून स्थापित करण्याबाबत प्रस्तावीत असल्याचे घोषित करीत आहे : 

अनुसूची 
तालुका खटाव , जिल्हा सातारा 


अ . क्र . गावाचेनाव 


सर्व्हे नं ./ 


एकूण 

क्षेत्र 
( हेक्टर ) 


गट नं . 
( ३ ) 


चतुः 

: सीमा 
पूर्व 
( ६ ) 


उत्तर 
( ५ ) 


दक्षिण 
( ७ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ . 


गारळेवाडी 


३५ ९ पैकी 


४.९ ७ 


फॉरेस्ट गट नं . 

३५८ 
गट नं . ४ ९ २ पार्ट 


फॉरेस्ट गट नं . 

३५८ 
गट नं . ४ ९ ३ 


गट नं .३५ ९ 

पैकी 


पश्चिम 

( ८ ) 
गट नं . ३५ ९ पैकी 

३६१ व ३६० 
रामेश्वर फॉरेस्ट 

गट नं . २४ , 
रामेश्वर गावची शीव 


२ . 


जांब 


४ ९ २ 


४.२४ 


ते ४ ९ ५ 


गट नं . 
४ ९ २ पार्ट 


एकूण 


९.२१ 


२. उक्त जमिनीस किंवा त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या 
अधिकारांचे, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता याच कलमाच्या खंड ( क ) अन्वये वन जमाबंदी अधिकारी , भोर स्थित पुणे यांची वन 
जमाबंदी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहेत . 

३. उक्त अधिनियमाच्या कलम १७ अन्वये महाराष्ट्र शासन याद्वारे कलमे ११, १२, १५ व १६ अन्वये वन जमाबंदी अधिका - याने दिलेल्या 
कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, सातारा यांची नियुक्ती करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वीरेन्द्र तिवारी, 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल १२ , २०१ ९ / चैत्र २२, शके १ ९ ४१ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 12th April 2019 


NOTIFICATION 


INDIAN FOREST ACT, 1927 . 

No. FLD.20 /2019 /C.R.316 / F - 3.— In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian 
Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ), the Government of Maharashtra is pleased to declare that it is proposed 
to constitute that land in the Khatav Taluka of the Satara District, specified in the schedule hereto 
annexed , Reserved Forest : 


Schedule 


Taluka Khatav, District Satara 


Sr. 


Village 


Sur. No./ 


Area 


Boundaries 


No. 
( 1) 


Gut No. 

( 3 ) 


(Hect.) 

( 4 ) 


North 

(5 ) 


East 
(6 ) 


South 

(7 ) 


West 

(8 ) 


( 2 ) 


1 


Garalewadi 


359 Part 


4.97 


Forest Gut 

No. 358 
GutNo. 492 

Part 


Forest Gut GutNo. 359 
No. 358 

Part 
GutNo. 493 GutNo. 
to 495 

492 Part 


2 


Jamb 


492 


4.24 


Gut No. 359 
Part, 361 and 
360 Rameshwar 
Forest Gut 
No. 24 , 

Village 
Boundary of 
Rameshwar. 


Total 


9.21 


2. Forest Settlement Officer of Bhor at Pune is hereby appointed , under clause (c ) of the same 
section , to be Forest Settlement Officer to enquire into and determine the existence , nature and extent of 
any rights alleged to exist in favour of any person in or over this land . 

3. Under section 17 of the said Act the Government of Maharashtra is also pleased to appoint the 
Collector of Satara District to hear appeals from any orders passed by the said Forest Settlement 
Officer under sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIRENDRA TIWARI, 


Additional Principal Chief Conservator of Forests 

(Mantralaya ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, एप्रिल १२, २०१९ / चैत्र २२, शके १९ ४१ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १२ एप्रिल २०१ ९ 

अधिसूचना 
भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ . 

क्रमांक एफएलडी. २२ / २०१९ / प्र.क्र . ३१७ / फ - ३.- भारतीय वन अधिनियम, १९ २७ (१९ २७ चा १६) च्या कलम ४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यातील सोबतच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली जमीन राखीव 
वन म्हणून स्थापित करण्याबाबत प्रस्तावित असल्याचे घोषित करीत आहे : 

अनुसूची 
तालुका वाई, जिल्हा सातारा 


अ . क्र . गावाचे नाव 


एकूण क्षेत्र 


स नं . / 
गट नं . 
( ३ ) 


( हेक्टर ) 
( ४ ) 


उत्तर 
( ५ ) 


चतुः 

: सीमा 
पूर्व 
( ६ ) 


दक्षिण 
( ७ ) 


पश्चिम 
( ८ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


पसरणी 


५ ९ ५ / २ 


९ १.३७७८ 


गट नं.६०३ , 
६०२, ६०० , 
५ ९९ , ५ ९ ८ , 
५ ९ ७ , ५ ९ ६ . 


कुसगाव व 
एकसर गावची 


शीव . 


गट नं . ५ ९ ५ / १ गट नं . ४५ ९ , 
५३८ , ५३७ , ४५८ , ४५७, 
५३४ , ५३३, ४५६, ४२८ . 
५२८ , ५२७ , 
५२६ , ४८ ९ , 
४८८ , ४८७, 
४८६ , ४७० , 
४६ ९ , ४६५ , 
४६३ , ४६२ , 

४६० . 


२. उक्त जमिनीस किंवा त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या 
अधिकारांचे, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता याच कलमाच्या खंड ( क ) अन्वये वन जमाबंदी अधिकारी, भोर स्थित पुणे यांची वन 
जमाबंदी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहेत . 

३. उक्त अधिनियमाच्या कलम १७ अन्वये महाराष्ट्र शासन याद्वारे कलमे ११, १२, १५ व १६ अन्वये वन जमाबंदी अधिका -याने दिलेल्या 
कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, सातारा यांची नियुक्ती करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वीरेन्द्र तिवारी, 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ) 


. 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल १२ , २०१ ९ / चैत्र २२, शके १ ९ ४१ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 12th April 2019 


NOTIFICATION 


INDIAN FOREST ACT, 1927 . 

No. FLD - 20/ 2019/C.R.317 /F - 3.— In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian 
Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ), the Government ofMaharashtra is pleased to declare that it is proposed 
to constitute that land in the Wai Taluka of the Satara District, specified in the schedule hereto annexed , 
Reserved Forest : 


Schedule 


Taluka Wai, District Satara 


Sr. 


Village 


Sur. No./ 


Area in 


BOUNDARIES 


No. 
( 1) 


Gut No. 

( 3 ) 


(Hect.) 

(4 ) 


North 

(5 ) 


East 
(6 ) 


South 

(7 ) 


West 

(8 ) 


(2 ) 


1 


Pasrani 


595/2 


91.3778 


Gut No. 459 
458 , 457 , 
456 , 428 . 


Gut No. 603 Gut No.595/1 , 
602 , 600 , 538 , 537 , 534 , 
599, 598 , 533 , 528 , 527 
597 , 596 . 526 , 489 , 488 , 

487 , 486 , 470 , 
469, 465 , 463 , 

462, 460 . 


Village 
Boundary of 
Kusgaon & 

Eksar. 


2. Forest Settlement Officer of Bhor at Pune is hereby appointed , under clause ( c ) of the same 
section , to be Forest Settlement Officer to enquire into and determine the existence , nature and extent of 
any rights alleged to exist in favour of any person in or over this land. 

3. Under section 17 of the said Act the Government ofMaharashtra is also pleased to appoint the 
Collector of Satara District to hear appeals from any orders passed by the said Forest Settlement 
Officer under sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIRENDRA TIWARI, 


Additional Principal Chief Conservator of Forests 

(Mantralaya ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


